मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाचा वर्ष अखेरीस 
अखर्चित निधी पुढील आर्थिक वर्षात 
वापरण्यासाठी मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृव्यप्र ५४२१/प्र.क्र. १४७/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - १७ नोव्हेंबर, २०२१. 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दि. १९.०१.२०१९ 

२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.9०/८-ओ, दि.११.०९.२०१९ 

३. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- PAY - ४६१९/प्र.क्र.9०/८-ओ, दि. ११.०९ २०१९ 

४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र -४६१९/प्र.क्र.७९/८-ओ, दि. १४.०२.२०२० 

५. जागतिक बँकेचे Aide Memoire दि. ८ ते १५ फेब्रुवारी, २०२१ 

६. प्रकल्प संचालक, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प, यांचे 
पत्र क्रमांक पीसीएमयु/स्मार्ट/ TAR मंजुरी ७४७/२०२१, दि. १.९.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प 
राज्यात दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी 
करिता संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 
प्रकल्प (SMART) संस्था” स्थापन करण्यात आली आहे. 


आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये, निधी अभावी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर विपरित 
परिणाम होवू नये, या बाबीवर जागतिक बँकेने दि.१५/०२/२०२१ रोजी मा.मुख्य सचिव यांचे 
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत लक्ष वेधले होते.या अनुषंगाने, मा.मुख्य सचिव यांनी स्मार्ट सोसायटी 
करीता, केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या धर्तीवर, वर्षअखेरीस अखर्चित निधी पुनर्जिवित करणे बाबत सुचना 
दिल्या. तसेच, जागतिक बँकेच्या First Implementation Support च्या Aide Memoire मध्ये 
त्यानुषंगाने निर्देश दिले आहेत. 

मा.उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२०/०७/२०२१ रोजी झालेल्या 
बैठकीमध्ये, त्यांनी “प्रकल्पाचा वर्षअखेर अखर्चित निधी पुनजिंवनाचा प्रस्ताव पाठविण्याची 
आवर्यकता नसावी, यानुषंगाने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 


त्यानुषंगाने स्मार्ट संस्थेच्या बॅक खात्यामध्ये आर्थिक वर्षाच्या stadt राहीलेली अखर्चित 
रक्‍कम पुढील आर्थिक वर्षाच्या तिमाहीत वापरण्यास मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२१/प्र.क्र. १४७/८-अओ 


शासन निर्णय : 


१. “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) संस्था” या संस्थेच्या बँक 
खात्यामध्ये दिनांक ३१ मार्च रोजी असलेला शिल्लक निधी पुढील वित्तीय वर्षात ३० जून पर्यंत 
वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र ३० जून रोजी अखर्चित निधी शासनास जमा करणे 
MAI राहील. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३२१/२०२१/व्यय-१, दिनांक 
२७.१०.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११७१७१०५७९९०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKANT C Sone x rT ARCA = 
ANDGE Ser Sa 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (नगर विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (महिला व बाल विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.सचिव (जलसंधारण), मृदा व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.आयुक्‍्त (कृषि) तथा प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, पुणे 
१३.आयुक्‍्त, पश्युसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
WW. SIP, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५.आयुक्‍्त, पुणे महानगर पालिका, पुणे 
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, नागपूर 
१८. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 


oc “८७ AD Oo 


—_ 


रा: 


रा, 


शा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२१/प्र.क्र. १४७/८-ओ 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


२१ 


संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, पुणे 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
, निवडनस्ती (८-ओ). 


सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई ३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


